पद्मभुषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवाडी यांच्या 
मौजे नागनाथनगर, वाळवा, जि.सांगली येथील स्मारकासाठी 
निधी मंजूर करण्याबाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रकः क्र. बजेट- ४२१६/प्र. क्र.३१९/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: २७ मार्च, २०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बजेट- ४२१६/प्र.क्र.३१९/२९, दिनांक २३.०३.२०१८ 


शुद्धीपत्रक:- 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बजेट-४२१६/प्र.क्र.३१९/२९, दिनांक २३.०३.२०१८ अन्वये पद्ममुषण 
क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवाडी यांच्या मौ. नागनाथनगर, वाळवा, जि. सांगली येथील स्मारकासाठी रु. ४१,००,०००/- 
(रुपये एकेचाळीस लाख फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात आळा आहे. सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद १ मधील रक्‍कम “रु 
४१,००,०००/- (रुपये एकेचाळीस लाख फक्त)” ऐवजी “रु. ४०,९९,८००/- (रुपये चाळीस लाख नव्याण्णव हजार आठशे फक्त)” 
याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 
२. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेताक २०१८०३२७१७४२४९७८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, | 
Chhaya Kiran 0 00 य 


serialNumber=5bac345149360802f8cd3e4ab4ec174f2fec 1 bff420e81931e638ee6c 
a e dfcc12d, cn=Chhaya Kiran Wadte 


i, cn=Chhaya Kir e 
Date: 2018.03.27 17:44:37 +05'30' 


(छा. कि. वडते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Chhaya Kiran Wadte 
DN: ल्क, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 


प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.पालकमंत्री, जिल्हा सांगली यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (प्र.सु.,र.व G1), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. जिल्हाधिकारी, सांगली 
. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२ नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
१२. निवासी उपजिल्हाधिकारी,सांगली 
१३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगळी 
१४. कक्ष अधिकारी (कार्या-२५ / कार्या-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन व्यय- ४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी, (इमा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती कार्यासन २९, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


oc “७० AD WO 


